मुख्य अभियंता (स्थापत्य),जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, 
पुणे यांच्या अंतर्गत अधीक्षक अभियंता,सातारा सिंचन मंडळ 
यांचे अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता,कोयना बांधकाम 
विभाग क्र.१,कोयनानगर व त्याअंतर्गत ४ उपविभागीय 
कार्यालयातील नियत व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दि. ०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०१८/प्र.क्र.३१/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १८.०४.२०१८. 


संदर्भः १) शासन ज्ञापन क्रमांक:सीओई २०१८/प्र.क्र.३१/ज.वि.,दिनांक ३१.०१.२०१८ 


२) मुख्य अभियंता, (वि), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुअ (स्था)/जविप्रवगुनि/ 
आ-३/(०९/२०१७)/३३३/सन २०१८, दिनांक २०.०३.२०१८ 


शासन निर्णय : 


अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ, सातारा यांच्या आधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, 
कोयना बांधकाम विभाग क्र.१,कोयनानगर व त्याअंतर्गत ४ उपविभागीय कार्यालयामधील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील १०१ पदांना व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील १३ पदांना दि.०१.०३.२०१८ ते 
दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत किंवा त्यापदावर संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या 
दिनांकापर्यंत मुदतवाढ देण्यास येत आहे. (तपशील सोबतच्या विवरणपत्रात दिलेला आहे.) 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव विभाग/उपविभागाचे नाव नियत अस्थायी 
अस्थापनेवरील 
प्रस्तावित पदांची 
संख्या 
१. २. ३. P| 
१) कार्यकारी अभियंता, | १) विभागीय कार्यालय ३४ 
कोयना बांधकाम विभाग | 2) कोयना बांधकाम उपविभाग क्र.१ (आ, १३ 
क्र.१, कोयनानगर कोयनानगर 
३) कोयना बांधकाम उपविभाग क्र.१ (ब), कोयनानगर १८ 
४ कोयना बांधकाम उपविभाग क्र.१ (ड), कोयनानगर १८ 
५) कोयना बांधकाम उपविभाग क्र.४ (ब), कोयनानगर १८ 
एकूण (ब) | १०१. __| 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.३१/जवि 


२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च " मागणी क्र. आय.५ (नियत अस्थायी आस्थापना) ४८०१ वीज 
प्रकल्पावरील भांडवली खर्च, ०१ जलविद्युत निर्मिती ,००१ - संचालन व प्रशासन, (योजनांतर्गत) (०७) 
अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ, सातारा अंतर्गत १) (०७) (०३) कोयना धरण (पायथा) वीज केंद्र(डावा 
तट) (४८०१ ३९४७) २) (०७)(०१) कोयना जलविद्युत प्रकल्प टप्पा ४ (४८०१ ३९२९) " या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक 
०५.०३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त सल्लागार व 
उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०१८०४१९११५२३२२७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने Dnyandeo —kstianiuthco 


le=400032, st=Mahara: 


A d 6c9c3f1 17cf64b38033dfoee6 1086975 
द विवरणपत्र णा na n a 32342ef3db994d44360791643518516, 
सोबत:- वर > rialNumber=857832272f9c6e57a4d7 2f8a22cf 
41 cccb1c816e7374da487ed5ee3e377def6s, 
Bagade eo Ananda ag 
Date: 2018.04.19 11:53:27 +05'30° 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 
१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर. 
) मुख्य अभियंता (स्थापत्य),जलविद्युत प्रकल्प, पुणे. 
४) अधीक्षक अभियंता, सातारा सिचंन मंडळ,सातारा (२ प्रती) 
) अधीक्षक अभियंता,प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष,जलसंपदा विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
) कार्यकारी अभियंता,कोयना बांधकाम विभाग क्र.१,कोयनानगर (३ प्रती) 
) ज.वि. संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.३१/जवि 


शासन निणर्य क्रमांक : सीओई २०१८/प.क्र.३१/ज.वि. दि.१८.०४.२०१८ चे 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
अ.क्र पदनाम कोयना बांधकाम विभाग क्र.१, 
कोयनानगर व ४ उपविभाग 

वि २ ३ 
१ | कार्यकारी अभियंता आँग. || 
२ उप अभियंता (उपकार्यकारी अभियंता) i :१. 
३ उप विभागीय अभियंता ४ 
४ कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ १८ 
4 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक १६ 
& विभागीय लेखापाल a 2 
9 प्रथम लिपिक शिका 
८ वरिष्ठ लिपिक ९ 
९ लघु टंकलेखक शिरा 
ca कनिष्ठ लिपिक/लि.टं शिका ae 
eo] भांडारपाल Lo = 
१२ सहाय्यक भाडारपाल a अ. | 
१३ टंकलेखक 9 
१४ आरेखक/आरेखक श्रेणी-१ शशि 
१५ सहाय्यक आरेखक/ आरेखक श्रेणी शका ओक 
१६ | अनुरेखक/आरेखक श्रेणी-३ ४ 
१७ संगणक शकि a 
१८ । वाहनचालक षु 
१९ नाईक शिका 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.३१/जवि 


२० 


शिपाई 


a a 


२१ 


चौकीदार 


षु 


एकूण 


i | 


Digitally signed by Dnyandeo Ananda Bagade 

D ny an d eo DN:c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
cou=Water Resources Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

A d 2.5.4.20=c6c9¢3f1 17cf64b38033df6ee6 10869753 

n a n a 2342ef3db994d443607916435f8516, 

serialINumber=857832272f9c6e57a4d7 2f8a22cf4 
1cccb1c816e7374da487ed5ee3e377def65, 


Bagade i fas 
Date: 2018.04.19 11:54:19 +05'30' 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.३१/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक : सीओई २०१८/प.क्र.३१/ज.वि. दि.१८.०४.२०१८ चे 


विवरणपत्र २ 


(दि. ०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८) 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांची नांवे पदनाम निहाय यादी. 


कोयना बांधकाम विभाग क्रमांक १, कोयनानगर 
अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव पदनाम सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
Po श्री.मनोहर नारायण नाईक मोजणी परिचर ३०/६/२०२० 
२ श्री.रामा भिमराव कांबळे मोजणी परिचर ३०/१०/२०२० 
३ श्री.गरुपाद अप्पासी औरसंग मजूर ३०/४/२०१८ 
४ श्री.लक्ष्मण दाजी शेलार मजूर ३०/६/२०२१ 
षु श्री.राघु लक्ष्मण सपकाळ मजूर ३१/८/२०२३ 
६ श्री.सिताराम रामचंद्र चाळके मजूर ३१/५/२०२५ 
9 श्री.बंडू किसन सपकाळ मजूर ३०/९/२०२५ 
ह श्री.रामचंद्र दगडू मरागजे मजूर ३०/६/२०१८ 
९ श्री.संजय मानाजी देसाई मजूर ३०/६/२०२७ 
| ० श्री.सुरेश अंबाजी देसाई मजूर ३०/६/२०२१ 
| श्री.सिताराम कोंडीबा जाधव मजूर ३०/११/२०१८ 
१२ श्री.चंद्रकांत मानू देशमुख मजूर ३०/९/२०२२ 
१३ श्री.शांताराम गणपत चव्हाण मजूर ३१/७/२०२७ 
एकूण १३ 


Dig 


jitally signed by Dnyandeo Ananda Bagade 
nyanaeo DN c-N, Government Of Maherastr, 
ou: Department, 


Ananda 
Bagade 


st=Maharashtra, 
3f117cf64b38033df6ee6 1086975 
14d443607916435f85 16, 
85783227 2f9c6e57a4d72f8a22cF 
'374da487ed5ee3e377def65, 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


